जिल्हा न्यायालय, सोलापूर या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०३१८/प्र.क्र.९१/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ ऑक्टोबर, २०१८. 


पहा: १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा, 
दि.१०/९/२००१. 
२. शासन निर्णय क्र. अस्थायी-०३१८/प्र.क्र.९१/का.११,दि.३१/३/२०१८. 


३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.७/९/२०१८. 


४. जिल्हा न्यायालय, सोलापूर यांचे पत्र जा. क्र.आस्था/ब-४/८०८/२०१८,दि.३/८/२०१८. 


प्रस्तावना : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील २४२ अस्थायी पदांना 
संदर्भाकिंत क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये दि.१/३/२०१८ ते दि.३०/९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, सोलापूर यांनी दि.३/८/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती 
केल्यानुसार त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील तक्त्यात नमूद २४२ अस्थायी पदांना या शासन 
निर्णयान्वये दि.१/१०/२०१८ ते २८/२/२०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. पदनाम पदांची संख्या 
>= = «| स्वीय सहाय्यक ०२ 
२ लघुलेखक (उ.श्रे.) og 
3 लघुलेखक (नि.श्रे.) २३ 
४ अधिक्षक ०२ 
4 सहाय्यक अधिक्षक ०७ 
६ लघुलेखक -नि.-लिपिक 10१ | 
७ वरिष्ठ लिपिक २८ 
८ कनिष्ठ लिपिक ८७ 
९ मुख्य बेलिफ ०४ 


झासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३१८/प्र.क्र.९१/कार्यासन ११ 


(१७ | ० बेलिफ १६ 
(११. | १ वाहनचालक ०२ 
१२ पुस्तक बांधणीकार a. ce 
१३ झेरॉक्स ऑपरेटर 10१ | १ 
१४ डिपाई ५७ 
१५ उदकी 10१ | १ 
१६ सफाईंगार ०२ 

एकूण २४२ 


सदर खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान दत्तमत, दिवाणी व सत्र न्यायालये 
(००)(०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा (२०१४ ०१७२ ) ०१, वेतन या लेखाशीर्षाखाळील सन 
२०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ 
१६/आपुक,दि.७/९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥/890[॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१००३१६१४४७१४१२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


itally signed by Santosh Sampatti Navagi 


Santosh sci i yep 
Sampatti | eee 
Navagire = Seas, 
(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, सोलापूर. 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 

६) विधि व न्याय विभाग, कार्या 20/23, मंत्रालय, मुंबई. 

७) वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

८) निवडनस्ती (कार्यासन ११. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


